जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ 
(पाणीपुरवठा) संवर्गातील कनिष्ठ अभियंत्यांच्या दिनांक 
१-१-२०२१ व दि.०१-०१-२०२२ रोजीच्या एकत्रित 
अंतिम ज्येष्ठतासूचीचे शुध्दीपत्रक 


महाराष्ट्र हासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः जिपअ-२०२३/प्र.क्र.११३/आस्था-४ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक:- २१-०४-२०२३ 


संदर्भ:-१) झासन परिपत्रक क्रमांकःजिपअ-२०२२/प्र.क्र.१८९/आस्था-४ ,दिनांक १३ सप्टेंबर, २०२२ 
२) विभागीय आयुक्त, नाशिक यांचे पत्र क्रमांक विआझ्ा/कार्या-१९/आस्था-३/ 
१०५२३/२०२३,४५१३ दिनांक १८-४-२०२३ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ ( पाणीपुरवठा ) ( अर्हताप्राप्त) या संवर्गातील कनिष्ठ 


अभियंत्यांची दिनांक १.१.२०२१ व १.१.२०२२ ची एकत्रित अंतिम ज्येष्ठता यादी संदर्भ क्र. १ च्या परिपत्रकान्वये 


प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 


२. सदर यादीमध्ये विहित कालावधीत व विहित प्रप्रत्रात माहिती प्राप्त न झाल्याने श्री.सुनिल प्रभाकर मोरे 


कनिष्ठ अभियंता ( पाणी पुरवठा ), जिल्हा परिषद, जळगाव यांचे नाव समाविष्ठ करता आलेले नाही. 


३. संदर्भ क्रमांक २ च्या पत्रान्वये विभागीय आयुक्त , नाशिक कार्यालयाने श्री.एस.पी.मोरे यांचे नाव जिल्हा 


परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ ( पाणीपुरवठा ) ( अर्हताप्राप्त ) या संवर्गातील कनिष्ठ अभियंत्यांची 


दिनांक १.१.२०२१ व १.१.२०२२ ची एकत्रित अंतिम ज्येष्ठतामध्ये समाविष्ठ करण्याची विनंती केली आहे. 


४. अंतिम ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द झाळेळी असल्याने सदर शुध्दीपत्रकाव्दारे श्री.एस.पी.मोरे कनिष्ठ 


अभियंता ( पाणी पुरवठा) , जिल्हा परिषद, जळगाव यांची सेवा ज्येष्ठता अनुक्रमांक २३७ अ भाग-२ येथे निश्चित 


करण्यात येत आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक जिपअ-२०२३/प्र.क्र.११३/आस्था-४ 


दष. सदर शासन शुध्दीपत्रक AD महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०४२११५५०१२९३२० असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


सोबत :-अनुक्रमांक २३७ अ (भाग-२) वरील सुधारित नोंद प्रपत्र 
DEEPAK eae “डात रजा 


2.5.4.20=634c9b6f0a78aa8dc2a2cad23e9ebda886eae533288a003232 
dfa51925322f07, postalC hi 


BALKRISHNA RAUT 0.0. ale 
(दिपक बाळकृष्ण राऊत) 
कक्ष अधिकरी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 


१. प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई 


२. सर्व विभागीय आयुक्त, 


. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यांना सदरहू ज्येष्ठता सुची शासनाच्या संकेतस्थळावरुन 
उपलब्ध करुन संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या निर्दशनास आणून त्याप्रमाणे पोच विभागीय आयुकक्‍तामार्फत शासनास 
सादर करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित 

निवड नस्ती. (ग्रामविकास विभाग/आस्था-४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः जिपअ-२०२३/प्र.क्र.११३/आस्था-४ 


अ.क्र कर्मचाऱ्याचे नाव जिल्हा | जन्म दिनांक | शौक्षणिक कनिष्ठ अभियंता । प्रवर्ग | व्यावसायिक शेरा 
परिषद पात्रता पदावरील अर्हता परीक्षा 
नियमित उत्तीर्ण/सुट 
नियुक्तीचा 
दिनांक 
| 4a | 2 3 8 षु & 9 ८ ९ 
भाग-२ पदविकाधारक 
२३७अ । श्री.सुनिल प्रभाकर मोरे | जळगाव ।२८-०७-१९७७ | SWZ. | १३-४-२०१६ | अज उत्तीर्ण 


